महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य 
परीक्षा-_०२० मधीळ सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदावर 


नामनिर्देशनाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.७५/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४(२)/ स्थापत्य/२०१९/१९, 

दि.१७.०८.२०२२ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
FF.22.0§.2029 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०२० मधील सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या गट-अ पदावरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या 
एकत्रित स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकाळावर आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या 
क्रमांक : ३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, दिनांक १७.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) पदावर नियुक्‍तीसाठी शिफारस केलेल्या "परिशिष्ट-अ" मधील उमेदवारांची 
सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 
वेतन मेॅट्रीक्समधीळ वेतन स्तर एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) मध्ये जलसंपदा विभागात ते 
ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन 
वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी विहीत अटी व शातींच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


सदरहू उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही EWS आरक्षण प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट पिटीशन क्र.२८५९/२०२३, २८६१/२०२३, २८६२/२०२३, 
८५२७/२०२३ व इतर संलग्न प्रकरणे तसेच सदर विषयाच्या अनुषंगाने विविध न्यायालय/ 
न्यायाधिकरणात दाखळ करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक प्रकरणांमधीळ अंतिम 
न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहील. तसेच सदर उमेदवारांना इतर उमेदवारांबरोबर कोणत्याही 
प्रकारचा साम्यतेचा दावा करता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.७५/आ(संनि), 


२. परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना संदर्भाधीन क्र.२ अनुसार महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग 
वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. याबाबत उमेदवारांकडून प्रशिक्षणाच्या अंतिम टप्प्यात महसुली 
विभाग वाटप नियमावलीतील तरतूदीनुसार विकल्प घेण्यात येईल व त्यानंतर त्यांना 
विभागातीळ सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या गट-अ च्या पदावर तात्पुरती पदस्थापना 
देण्यात येईल. 

३. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-अ मधील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही 
दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / 
शर्तीच्या अधिन असेल :- 


१) परिशिष्ट-अ येथील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती (EWS) आरक्षण प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट पिटीशन क्र.२८५९/२०२३, २८६१/२०२३, 
२८६२/२०२३, ८५२७/२०२३ व इतर संलग्न प्रकरणे तसेच सदर विषयाच्या अनुषंगाने 
विविध न्यायालय/ न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक 
प्रकरणांमधील अंतिम न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहील. तसेच सदर उमेदवारांना इतर 
उमेदवारांबरोबर कोणत्याही प्रकारचा साम्यतेचा दावा करता येणार नाही. 

२) सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा वर्ग-१ जलसंपदा विभागातील 
पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 

३) परिशिष्ट-अ मधीळ सेवेत दाखल होऊ इच्छिणाऱ्या परिवीक्षाधीन उमेदवारांनी 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे सोमवार, दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजी सकाळी १०.०० वाजता रुजू अहवाल देऊन अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचेकडे १ वर्षाच्या (५२ आठवडे) 
कालावधीकरीता प्रशिक्षणासाठी रुजू होऊन प्रशिक्षण कार्यक्रमासंबंधी आदेशा घ्यावेत. 

४) सदर उमेदवार दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजी हजर न झाल्यास किंवा काही अपरिहार्य 
उचित कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ हवी असल्यास, त्यांनी शासनाकडून विहीत 
कालावधीत मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. त्यांना मुदतवाढ न मिळाल्यास, विहीत 
मुदतीत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील व त्यांचा 
नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी 
उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार 
नाही. 

५) मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.७५/आ(संनि), 


६) संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचनेअन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 


~~ 


< 


(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 2029 मधील तरतूदीनुसार सदरहू उमेदवारांची 
सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्यात येईल. 

आव्यकता भासल्यास परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील 
पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाश्ी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा 
परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत 
सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 


परंतु 
(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही किंवा, 
(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधीळ उमेदवारांना परिवीक्षा 
कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 

सदर उमेदवारांपैकी जे उमेदवार मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झाला 
नसेल किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाळी नसेल, तर मराठी व हिंदी भाषा 
परीक्षासंबंधी केलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


१०) परिशिष्ट-अ मधील सर्व उमेदवारांची संबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी झाली 


असून त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. 


११) परिशिष्ट-अ येथील सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल संबंधित पोळीस 


आयुक्त / पोलीस अधीक्षक कार्यालयांकडून प्राप्त झालेले आहेत. 


१२) परिशिष्ट-अ येथील उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन 


पुरकपत्र क्रमांक : मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद 
क्रमांक १.६ मधील तरतूदीनुसार संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात 
येत आहे. 


१३) परिशिष्ट-अ Helles गुणवत्ता क्र.३ येथील उमेदवारास उन्नत व प्रगत गटात मोडत 


नसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेबाबतचा अहवाल संबंधित समितीकडून 
शासनास प्राप्त होण्याच्या अधिन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


१४) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांचे जातीचे 


दावे नियुक्‍तीपूर्वी संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून तर 
अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे यांचेकडून तपासून घेण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.७५/आ(संनि), 


पदावर शिफारस झालेल्या उमेदवारांनी त्यांची जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केलेली आहेत. त्याअनुषंगाने सदर उमेदवारांचे जातीचे दावे संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे तसेच आयुक्‍त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे यांचेकडे तपासणीकरीता पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व मागास प्रवर्गातील 
शिफारस प्राप्त उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबतचा तपासणी 
अहवाल संबंधित समितीकडून शासनास प्राप्त झाला आहे. 

१५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ 
मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. त्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तिवेतन योजना 
[महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात असलेली 
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. 

१६) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा 
द्यावयाचा असल्यास, त्यांनी शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना 
किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे 
अधिकार केवळ नियुक्‍ती प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर 
प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा 
दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक अंनियो-२०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी 
लागू राहतील. 

मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची 
सेवा समाप्त करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 

१७) महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद 
सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी बंधपत्रात नमूद केलेल्या 
कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम प्रशिक्षणार्थीकडून 
वसूल करुन संबंधित WPA प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे 
दर शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रशिक्षणासाठी रुजू 
झाल्यानंतर अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे विहित नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक 
राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

१८) प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थींकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व 
शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.७५/आ(संनि), 


प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसा अहवाल 
शासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 

१९) परिशिष्ट - अ येथील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी 

२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू 
राहील. 
" सदरहु सहायक कार्यकारी way (स्थापत्य, गट-अ यांना दोन Tear 
पारिकीक्षाधीन कालावधी लागू राहील: सदर कालावधीत फरिवीक्षा धोरणार्‍ुसार 
शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची 
झासकीय सेवा PITRE? VITA न देता सयाप्त करण्यात येईल.” 

२०) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांनी परिवीक्षा कालावधीत विहित १ वर्षाचे (५२ आठवडे) 
प्रशिक्षण व व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम योग्य अथवा 
अनुरुप न आढळल्यास त्यांची शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त 
करण्यात येईल. 

२१) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षा 
कालावधीत रजेच्या तरतूदी लागू होतील. 

२२) परिशिष्ट-अ येथीळ उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची 
सरळसेवेने सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) गट-अ या दुसऱ्या परिवीक्षाधीन 
पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन- 
१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

तर परिशिष्ट -अ मधील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणाऱ्या 
उमेदवारांची सरळसेवेने सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) गट-अ या परिवीक्षाधीन 
पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील 
तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

23) अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
यांनी परिशिष्ट-अ येथील उमेदवारांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या शासन निर्णय दि.२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

२४) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवार सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय 
सेवेत कार्यरत असतील तर संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी 
हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर 
केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. 

२५) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे हजर होणाऱ्या उमेदवारांनी 
आपला रुजू अहवाल अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.७५/आ(संनि), 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१११७१६५४२८३६२७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by ANIL VITTHAL 
KATE 


ANIL VITTHAL 82s 
DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
D = O KAT = OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.11.17 16:57:08 +05'30' 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : परिशिष्ट-अ आणि बंधपत्र. 
प्रति, 
परिशिष्ट अ मधील उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत :- 
१) अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


) सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

8) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, HATHA, मुंबई Yoo ०३२. 
) 
) 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (पत्राने) 


& महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, नाशिक. 

७) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०) उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी 
शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१३) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.७५५/आ(संनि), 


“परिशिष्ट-अ” 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.9५/आ (संनि), 


दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


मलोआ 
वा _ वात मलोआने केलेल्या 
अ.क्र. | गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव मूळ जात प्रवर्ग 
। शिफारशीचा प्रवर्ग 
क्रमांक 
१ १ | st. सुदर्शन दत्तात्रय गोडसे खुला खुला 
२ २  । श्री. भूषण नागनाथ उबाळे खुला खुला 
3 ३ | a. हर्षल धनंजय कुंभार इ.मा.व. इ.मा.व. 
४ ४ श्री. विनायक अरुण भोसले अ.जा. अ.जा. 
५ 4 श्री. गौरव प्रकाश पवार अ.ज. अ.ज. 


Digitally signed by ANIL VITTHAL 


ANIL VITTHAL tx: 
DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
D = O KAT = OF MAHARASHTRA, OU = WATER 

RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2023.11.17 16:56:49 +05'30" 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


STL PETE AE TERS RE LDS A A te pe erie sen n, 


nnn at Ek 


(See Govt Resolution GAD No TRN 09/CR 39/09/12 A, dtd 23.9.2011 -Para 6) 


B ; i ining & foreign 
ond to be executed hy the member of the service proceeding on long duration training 
training, 


: .in the 
KNOW AT MEN by these presents that | ................ sis svencenene nef sident of 


ठु in the Department of 
name ण... present employed 8५. ........ ... ... अका 


© ese cee Government of Maharashtra do hereby bind myself. my tig Rar Oe ae 
administrators to pay to the Governot of Maharashtra (hereinafter referred to as “the पिडित दोशी ) on 
demand and without demur the sum of २६................. (Rupees ........ .. ... ) together with दा! 

thereon from that date of demand at Government rates for the time - being in force on Government loans or if 
Payment is made in a country other than India the equivalent of the said amount in the currency of that country 
Converted at the official rate of exchange between that country and India together with all costs between 


. e ह ल G nt 
attomey and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Governme 


— 


Dated this day 01............ तरतरी, Two thousand 3810 ... ............. 


WHEREAS for the better protection of the Government above bounden . व्यय has agreed to 
execute this bond with such condition as hereunder is written: 


NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION is that in the’ event of the 
above bounden.. Voss FeSigning or retiring from service without returning to duty after expiry or 
termination of the period of training or at any time within a period of three years after his return to duty, he 
shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government on demand the said sum of 
व आकडा आ. (९०७९९७...................................) together with intrest thereon from the date of demand at 
Government rates for the timebeing in force on Government loans. 


And upon the above bounden. .................... making such payment the above written obligation shall be 
void and of no effect otherwise it shall be and remain in full force and virtue. 


Stamp duty payable on this bond shall be borne and paid by the Government. 


Signed and delivered by the above bounden.. .... 


मि वा the presence of. 
we 


Signature 


Accepted for and on behalf of 


Governor of Maharashtra 


Officers Signature and Designation 


2.51)? points---letters & G R’'S 21 


